कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शाखा अभियंता 
(स्थापत्य) या पदावर दर्जोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाअद २०१७ / प्र.क्र.६३ / आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. २७ मे, २०१९. 


वाचा -१) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५) / आ-१०, 
दि. १६.०४.१९८४, 
2) शासन निर्णय पाटबंधारे विभाग क्र. बीसीएस ४८४/१०७/आ-२, दि.२८.०९.१९८४ 
३) शासन निर्णय व आदेशा, पाटबंधारे विभाग क्र. एमएससी / १०८४ /६१ /आ (सं.नि.), 
दि.१६.०६.९७, 
४) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग क्र. नियुक्‍ती १२९९/(१४/९९) /आ (शा.अ., 
दि .०९.०२.२०००. 


शासन निर्णय - 

खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण ६ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संदर्भाधीन शासन 
निर्णयांतील तरतूदींच्या आधारे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्र.४ येथे नमूद केलेल्या 
दिनांकापासून शाखा अभियंता (स्थापत्य) पदावर दर्जोन्नती देण्यात येत आहे, 


अ.क्र नाव परिमंडळ शैक्षणिक कनिष्ठ अभियंता | शाखा अभियंता 
अर्हता पदावर प्रथम रुजू | पदावर दर्जा देय 
दिनांक दिनांक 
चिती २ ३ 1 ४_| षु ६ 
णि १. | श्री. सचिन ओ.मदान राष्ट्रीय स्थापत्य ०१.०२.२०११ ०१.०४.२०१६ 
महामार्ग । अभि.पदविका 
मंडळ, पुणे 
०२. | श्री. विलास ना. जगताप पुणे स्थापत्य १७.०७.२००६ ०१.०४.२०१२ 
अभि.पदविका 
०३. | श्री. संजय रा. चौधरी औरंगाबाद स्थापत्य २३.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
अभि.पदविका 
०४. | श्री. संजय दा. पवार औरंगाबाद स्थापत्य २९.१२.२०१० ०१.०४.२०१६ 
अभि.पदविका 
०५. | श्री. नारायण अ.दळवी मुंबई स्था. अभि. १७.०७.१९९७ ०१.०४.२००८ 
सहायक कोर्स 
og. | श्री. सुरेश एम. राठोड चंद्रपूर स्थापत्य २०.११.२००३ ०१.०४.२००९ 
अभि.पदविका 


शासन निर्णय क्रमांकः शाअद २०१७ / प्र.क्र.६३ / आस्था-१, 


२. या शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून नेमणूक देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची 
वेतननिश्चिती, त्यांना ज्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाचा दर्जा देण्यात येत आहे, त्या दिनांकास 
अस्तित्वात असलेल्या वेतनश्रेणीत, वेतन निश्चितीविषयक नियमानुसार करण्यात यावी. वेतननिश्चिती 
विषयीचा फेरविकल्प संबंधितांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम १५ 
खालील टीप-४ नुसार विहीत मुदतीत देणे आवश्‍यक आहे. या मुदतीत त्यांनी असा फेरविकल्प न दिल्यास 
त्यांनी नवीन पदावरील नियुक्तीच्या दिनांकापासून वेतननिश्चितीचा विकल्प दिला आहे, असे समजण्यात 
येईल. 


३. जर संबंधित कनिष्ठ अभियंता, विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण झाळे 
नसतील किंवा अशा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात आली नसेल तर त्यांना शाखा अभियंता पदाचा 
दर्जा दिल्याच्या दिनांकापासून शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी लागू करावी. परंतु, त्यांना पुढील वेतनवाढी 
देण्यात येऊ नयेत. त्यांनी विभागीय परीक्षा आणि मराठी / हिंदी भाषा या तीनही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच 
अथवा वयाची ४५ वर्षे पूर्ण झाल्याने सदर परीक्षा उत्तीर्ण होण्यातून सूट देण्यात आलेल्याना, वयाची vy वर्षे 
पूर्ण झाल्यानंतर दिनांकापासून/शाखा अभियंता पदाची वेतनश्रेणी दिल्याच्या दिनांकापासून नियमित 
वेतनवाढी दिल्या आहेत, असे गृहित धरुन होणारे वेतन देण्यात यावे. मात्र त्यांना वरीलप्रमाणे गणना केलेल्या 
काल्पनिक वेतनवाढीची थकबाकी अनुज्ञेय असणार नाही. 


8. सदर झासन निर्णय झासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०१९०५२८१०४०२४८६१८ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IN: ८-4 is 
S U N | L D E O R A \ M 2,5.4.20=bd05f4fdbbb9ed343f1 be2caf44a80e98 1a9aaaa980ed 


10ed0e2772dfcca67cc, postalCode=400032, 
street=MANTRALAY,MUMBAI, ou=PUBLIC WORKS DEPT, 


o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SUNIL DEORAM. 
AGARKAR 


(सु.दे.आगरकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, 
राष्ट्रीय महामार्ग सा.बां. (प्रा.वि.), नवी मुंबई 

२.अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई ,औरंगाबाद, चंद्रपूर, पुणे व राष्ट्रीय महामार्ग 
सा.बां.मंडळ, पुणे. 

३. सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्दारा - संबंधित मुख्य अभियंता. 

४. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा ६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


